राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान 
राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती व या 
समितीच्या उपसमितीवरीलळ अशासकीय 
सदस्याची नियुक्‍ती रद्द करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक -संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४/२०२०/साशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २०१८/ प्र.क्र.१२७/२०१८/साशि-५, 
दि.०३.११.२०१८. 
2) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.मराग्रं २०१८/ प्र.क्र.१२७/२०१८/साशि-५, 
दि.०३.११.२०१८. 


शासन निर्णय: 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता च्या योजना राबविण्यासाठी संदर्भिय 
शासन निर्णयान्वये राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती व या समितीच्या उपसमितीची पुनर्रचना करण्यात 
आली आहे. सदर दोन्ही समित्यांमधील खालील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या हा शासन निर्णय 
निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून रद्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र नाव पदनाम 
१ महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष किवा कार्यवाह सदस्य 
२ श्री. विनय माळवणकर सदस्य 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००१२७१६४१२०९४०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dattatraya : 
Rambhau Kahar = 


(द. XT. कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


r 
nt Of Maharashtra, ou=Higher And 
de=400032, 


Digitally signed by Dattatraya Rambhau Kaha’ 
DN: c=IN, o=Government Of Mahar 
jon Department, postalCo 


प्रति, 


मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


oc Av AD -O 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१४/२०२०/साशि-५ 


षु. 


मा. राज्यमंत्री, (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

- सचिव , (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

ह 
रः 


ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.समितीचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचाळनालयामार्फ़त) 
१३.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


